श्री.रा.स.सावंत, वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन 
विभाग यांची बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.७८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २७ एप्रिल, २०१८ 


शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ¥(4) अनुसार श्री.रा.स.सावंत, वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
नियोजन विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव वित्त विभागात बदली करण्यात येत आहे. 

२. बदली झालेल्या वरिष्ठ स्वीय सहायकाला संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. 
तसेच, बदली झालेल्या वरिष्ठ स्वीय सहायकाने त्यांची पदस्थापना केलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


as सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२७१४२१३५३३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
\dminis tment, 


Gajanan 
Bhimrao Gurav : 


\41ada8a72725a47b4f0, 
=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3f 
2 i 


Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२. अ.मु.स./प्र.स./सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

४. आहरण व संवितरण अधिकारी, नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (साप्रवि/१४-आ). 


